राज्यातील बंदरे व मासळी उतरविणारी केंद्र 
संदर्भात उद्भवणाऱ्या समस्यांवर कार्यवाही 
करुन शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
तांत्रिक समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि १११७/ प्र.क्र.१३/पदुम-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : २७ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

राज्यात मिरकरवाडा, ता.जि.रत्नागिरी, आनंदवाडी, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग, 
करंजा, ता.उरण, जि. रायगड व ससूनडॉक, मुंबई शहर येथे बंदराचे बांधकाम, तसेच 
नाबार्ड व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मासळी उतरविणाऱ्या केंद्राचे बांधकाम 
प्रगतीपथावर आहे. याबरोबरच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत व एफआयडीएफ 
अंतर्गत बंदर व मासळी उतरविणाऱ्या केंद्राचे बांधकाम प्रस्तावित आहेत. सदर 
बांधकामासंबधी निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक स्वरुपाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व 
समस्यांचे निवारण करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सदर शासन निर्णयाद्वारे उपरोक्त नमूद राज्यातील बंदरे व मासळी उतरविणारी 
केंद्रासंदर्भात उद्भवणाऱ्या समस्यांवर कार्यवाही करुन शासनास उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सदस्याचे नाव समितीमधील 
पदनाम 
a आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, | सदस्य 
मुंबई 
३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, | सदस्य 


मुंबई 


8 श्री. मानस बेहरा, सिव्हील इंजिनिअरिंग, आय. आय.टी. मुंबई सदस्य 

4 मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम ars, मुंबई सदस्य 

६ शास्त्रज्ञ, ई वर्ग केद्रिय जल व विद्युत अनुसंधान, पुणे सदस्य 
संचालक, केंद्रिय मत्स्यकी तटवर्ती अभियांत्रिकी संस्था सदस्य 
कार्यकारी अभियंता (आयुक्‍त-मत्स्य यांचे कार्यालय) सदस्य सचिव 


उपरोक्‍त समितीने आपला अहवाल झासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि १११७/ प्र.क्र.१३/पदुम-१४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१५३२२७२९०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrinivas Jagannath Shastri 
DN: c=IN, o=Personal, title=2388, 


Ini \donym=ca8d3 1 b3edf9920fda8c1 dOfst1 35a08db96 
S h rl n IVa 5 पळी 2454832375663 281822 9 (01000 410210, 


harashtra, 
=c02f di fe 
Jagan nath Shas bricemiivenccsuncssrecnmne 


Date: 2022.09.28 15:35:17 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
,  मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
६. प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई 
१०. श्री. मानस बेहरा सिव्हील इजिअरिंग, आय.आय.टी., मुंबई 
११. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
१२. शास्त्रज्ञ, ई वर्ग केंद्रिय जल व विद्युत अनुसंधान, पुणे 
१३. संचालक, केंद्रिय मत्स्यकी तटवर्ती अभियांत्रिकी संस्था 
१४. कार्यकारी अभियंता (आयुक्‍त-मत्स्य यांचे कार्यालय), मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


